१३ व्या वित्त आयोगाकडून अर्भक मृत्यू दर कमी 
करण्यासाठी प्राप्त अनुदानाच्या विनियोगासाठी 
सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी खर्च 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०११९/प्र.क्र.१०/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : ०२ मार्च, २०१९. 


वाचा :- 
१) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे - ०१ यांचे पत्र क्र. आसेप/तांत्रिक विभाग/ 
कक्ष ११८/(१)/१३ वा वित्त आयोग/प्रशासकीय मान्यता/२०१८-१९/ ६७८२-८५/२०१८ 
दिनांक १० डिसेंबर, २०१८. 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र. : प्रशामा-२०१७/प्र.क्र.२३१/आरोग्य-७ 
दिनांक ०२ ऑगष्ट, २०१७ 
३) शासन पत्र क्रमांक : पीएचडी/३००११/प्र.क्र.१०८/२०१३ (भाग-२)/ आरोग्य-७ दिनांक 
१६.०३.२०१७ 
प्रस्तावना :- 


१३ व्या वित्त आयोगाकडून अर्भक मृत्यूदर कमी करण्यासाठी प्राप्त अनुदानाच्या 


विनीयोगासाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता 


मिळण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


१३ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारश्लीनूसार अर्भक मृत्यूदर कमी करण्यासाठी केंद्र 


शासनाकडून राज्य शासनास प्राप्त झालेल्या अनुदानाच्या विनियोगाबाबत मा.मुख्य सचिव यांच्या 


अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय संनियत्रण समितीच्या बैठकीत सुधारित कृती आराखडा तयार केलेला 


असून त्यानुषंगाने मंजुर करण्यात आलेल्या एकूण रु.२३१.४५ कोटी अनुदानाचा विनियोग 


करण्याबाबत दि.१३/०३/२०१५ च्या शासन निर्णयानूसार मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर 


आराखडयात समितीने नव्याने मान्य केलेले घटक परिशिष्ट-क मध्ये नमूद केळेले आहेत. सदर 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०११९/प्र.क्र.१०/आरोग्य -७ 


परिशिष्ट-क मध्ये नमूद केलेल्या एकूण १० घटकांवरील खर्चास सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 


शासन निर्णय क्र.प्रशामा-२०१७/प्र.क्र.२३१/ आरोग्य-७, दिनांक ०२/०८/२०१७ अन्वये प्रशासकीय 


मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. 


सदर शासन निर्णयातील मान्यतेतील कार्यवाही 


करावयाच्या घटकांपैकी ज्या घटकांवर कार्यवाही झाळेली नाही त्या घटकांसाठी सन २०१८-१९ या 


आर्थिक वर्षात खर्च करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. त्याचा तपशिळ खालीलप्रमाणे 


आहे. 
अ.क्र. | घटक तपशिल नग रक्कम | TT | एकूण 
(लाखात) | संख्या | रक्कम 
(लाखात) 
3 To ensure 24 x 7 | ठावा photo voltaic system | 10 20 200 
availability of | installation at PHCs, RH, SDH from PHCs 
electricity Gadchiroli, Melghat, Nashik, | 12 34 408 
Nandurbar and Palghar (63) RH 
14 9 126 
SDH 
4 Expanding Cold Chain | Walk in Cooler (WIC) of 40 cum | 35 3 105 
Facility at State | capacity with stabilizer and 
Vaccine Store generator 
5 Transport of vaccine | Refrigerated vaccine van 40 2 a 
from state to regional 
stores 
षि Transport of drugs and | Light Commercial Vehicle (LCV) | 8.096 हिं 64.766 
consumables from | for transport of medicines and 
regional to district | consumables 
stores 
गि Vehicles to 16 Tribal | Mobility support to DRCHO/ RMO पं 16 | 
districts for DRCHO | (OR) for monitoring and 
and RMO (OR) supervision 
rf Conversion of 102 | Existing 102 ambulances from high | 1 a धों 
Ambulances in | delivery points. 
Vatsalya vehicle for 
drop back 
उपरोक्त प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 
१) सदर साहित्य सामुग्रीची आवश्‍यकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात 
यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. प्रशासकीय 
२) सदरहू साहित्य सामुग्रीचे विनिर्दे गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 


करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (801109॥। specification) 


संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०११९/प्र.क्र.१०/आरोग्य -७ 


4) 


Go 


तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला 
फायदा होईल san रितीने तयार HSS नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच याबाबींची खरेदी करण्यात यावी. 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत 
आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देडा (specification) 
असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage 
& distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) 
आणि वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी 
विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 


सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च १३ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनूसार केंद्र 
शासनाकडून राज्य शासनास प्राप्त झालेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 


तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


)शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक 


१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची 
पूर्तता करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०११९/प्र.क्र.१०/आरोग्य -७ 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते १० येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 


आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान 


संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय व कार्यक्रम प्रमुख यांची 
राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०११०२४१०२५१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NILESH MADHUKAR FALAKE 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9b937361525edcb194dec2d7985fb077e5 
abd6b9fad45b976539bce4d36b0b69, 


MADHUKAR नाणा 
FALAKE | क न 
(निलेश फाळके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
अतिरिक्त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचाळनाळया मार्फत) 
सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिवहन, कार्यालय पुणे. 
सर्व जिल्हा area चिकित्सक (FWB मार्फत) 
९) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
१०) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


AN 


to} 
4 


£98) 
el आ आ 


9 


es 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


